प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता 
गोपीनाथ मुंडे होतकरी अपघात विमा योजना 


२०१९-२०. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन शुध्दिपत्रक क्रमांक : गोमुडोअवि-२०१९/प्र.क्र.१९८ /११-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख - २७ जानेवारी, २०२० 


संदर्भ :- १. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग, क्र. गोमुशोअवि-२०१९/प्र.क्र.१९८ /११-अ, 
दि. ५.१२.२०१९. 
२. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) कृषि आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र क्र.कृषिआ/गोमुंडोअवि- 
२०१९ /प्र.क्र. १६/सां-९/३०६/२०१९, दि.२६.१२.२०१९. 


शासन शुध्दिपत्रक:- 


सुधारीत स्वरुपातील गोपीनाथ मुंडे होतकरी अपघात विमा योजना राज्यामध्ये 
राबविण्यासाठी संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये प्रगासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात आली आहे. 
सदर शासन निर्णयातील प्रस्तावना भागातील परिच्छेद २ येथे - 


“त्यानूसार दि.८.१२.२०१९ ते दि. ७.१२.२०२० या कालावधीत योजना राबविण्यासाठी 
विमा कंपनी व विमा सल्लागार कंपनी यांची नियुक्ती करणे तसेच विमा हप्ता व विमा 
ब्रोकरेज निश्चित करण्याची आणि निधी वितरणाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती”. 


ऐवजी 


“त्यानूसार दि.१०.१२.२०१९ ते दि. ९.१२.२०२० या कालावधीत योजना राबविण्यासाठी 
विमा कंपनी व विमा सल्लागार कंपनी यांची नियुक्ती करणे तसेच विमा हप्ता व विमा 
ब्रोकरेज निश्चित करण्याची आणि निधी वितरणाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती” असे 
वाचावे. 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः गोमुदोअवि-२०१९/प्र.क्र.१९८ /११-ओ 


तसेच, शासन निर्णय या भागातील परिच्छेद क्र. १ येथे- 

“सुधारीत स्वरूपातील गोपीनाथ मुंडे गोतकरी अपघात विमा योजना दि.८.१२.२०१९ 
ते दि. ७.१२.२०२० या कालावधीत दि युनिव्हर्सल सोम्पो जनरल इन्शुरंन्स कंपनी लि. या विमा 
कंपनीमार्फत प्रति शेतकरी प्रति वर्ष रु.३२.२३ इतक्या विमा हप्ता दराने (विना ब्राकरेज) व 
जायका इन्शुरन्स ब्रोकरेज प्रा. लि. नागपूर या विमा सल्लागार कंपनीमार्फत ०.०८ टक्के इतका 
विमा ब्रोकरेज दराने राबविण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे ” 

ऐवजी 
“सुधारीत स्वरूपातील “गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना 
दि.१०.१२.२०१९ ते दि.९.१२.२०२० या कालावधीत दि युनिव्हर्सल सोम्पो जनरल इन्शुरंन्स 
कंपनी लि. या विमा कंपनीमार्फत प्रति होतकरी प्रति वर्ष रु.३२.२३ इतक्या विमा हप्ता दराने 
(विना ब्राकरेज) व जायका इन्शुरन्स ब्रोकरेज प्रा. लि. नागपूर या विमा सल्लागार कंपनीमार्फत 
०.०८ टक्के इतका विमा ब्रोकरेज दराने राबविण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे” असे 
वाचावे. 

२. सदर शासन शुध्दिपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२००१२७१७३५०७२१०१ 
असा आहे. हे शुध्दिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Neeta Eknath 
Shinde 


(निता शिंदे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव 

३. मा. मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव मंत्राळय,मुंबई ३२ 

४. सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव/ विशेष कार्य अधिकारी 

५. मा. राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय,मुंबई ३२ 

६. सर्व मा.विधानसभा सदस्य 

७. सर्व मा. विधानपरिषद सदस्य 
८. मा.मुख्य सचिव यांचे सह सचिव,मंत्रालय,मुंबई ३२ 
९. सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुमविभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 
१०. अपर मुख्य सचिव (महसूल), महसूल व वनविभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 
११. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः गोमुदोअवि-२०१९/प्र.क्र.१९८ /११-ओ 


१२. 
१३: 
१४. 
१५. 
१६. 


ae 


AN 
ws 


४१. 


४२. 


अपर मुख्य सचिव (वित्त),वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई-३२ 

प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई 

प्रधान सचिव (अपिल व सुरक्षा), गृहविभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

अप्पर मुख्य सचिव (मदत व पुनर्वसन), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालय, मंत्रालय, मुंबई (५ प्रती ) प्रसिध्दीच्या 
विनंतीसह 


. सर्व विभागीय महसूल आयुक्‍त (कोकण, नाशिक, पुणे, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर) 
. आयुक्त (कृषि), कृषिआयुक्‍तालय, महाराष्ट्रराज्य, पुणे 

. सर्व जिल्हाधिकारी 

. सर्व कृषि संचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्रराज्य, पुणे 

. सर्व विभागीय कृषि सहसंचाळक 

. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 

. सर्व जिल्हा परिषदांचे, जिल्हा कृषि विकास अधिकारी 

. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखापरिक्षा ), मुंबई. 

२५. 
. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखापरिक्षा), नागपूर 

. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखावअनुज्ञेयता),नागपूर 

. संचालक, लेखावकोषागारे, मुंबई 

. अधिदानवलेखाधिकारी, मुंबई 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

. ग्रंथालय प्रमुख, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई (१० प्रती) 

. मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्रराज्य, पुणे- 

. सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्रराज्य, पुणे 

. सर्व तहसिलदार 

. सर्व उप विभागीय कृषि अधिकारी 

. सर्व तालुका कृषिअधिकारी 

. सर्व उपसचिव /अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

. सर्व मंत्रालयीन विभाग 

. सर्व मान्यता प्राप्त राजकीय पक्ष यांची मध्यवर्ती कार्यालये 

. जायका इन्शुरन्स ब्रोकरेज प्रा.लि., २ रा मजला, जायका बिल्डींग, कमशियल रोड, सिव्हिल 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, ( लेखावअनुज्ञेयता ), मुंबई 


लाईन्स, नागपूर-४४०००१ 

दि युनिव्हर्सल सोम्पो जनरल इन्शुरंन्स कंपनी लि. प्लॉट क्र. ईएल९९४/केएलसी टॉवर, 
एमआयडीसी, महापे, नवी मुंबई-४००७१०. 

निवडनस्ती, कार्यासन 99-3. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


